i 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 


मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र ०२२ २२०२ ९४४८ Email ID : home_special1b@maharashtra.gov.in 


क्रमांक- आरएलपी- १२२०/प्र.क्र.२५१/विशा-१ ब दिनांक- २८ डिसेंबर, २०२०. 


विषय-३१ डिसेंबर, २०२० व नूतन वर्ष मार्गदर्शक सूचना 


परिपत्रक 


शासन आदेश॒ व सुधारित आदेश मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई क्रमांक: 
DMU/2020/CR 82/DisM-9, दिनांक 29 डिसेंबर,२०२० अन्वये राज्यात दिनांक २२ डिसेंबर, २०२० 
ते ५ जानेवारी, 2029 या कालावधीत रात्री ११.०० ते सकाळी ६.०० वाजेपर्यंत रात्रीची संचारबंदी लागू 
करण्यात आली आहे. 

कोविड- १९ मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता त्याचप्रमाणे वरील 
आदेशान्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेता ३१ डिसेंबर, २०२० व नूतन वर्षाचे स्वागत अत्यंत 
साधेपणाने करणे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने खाळीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत:- 

१. कोरोनाच्या अनुषंगाने दि. ३१ डिसेंबर, २०२० रोजी दिवसभर संचारबंदी नसली तरी देखील 
सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी व दि. १ जानेवारी, २०२१ रोजी नववर्षाच्या स्वागताच्या 
निमित्ताने नागरिकांनी घराबाहेर न पडता नववर्षाचे स्वागत घरीच साधेपणाने साजरे करावे. 

२. ३१ डिसेंबरच्या दिवशी नागरीकांनी समुद्र किनारी, बागेत, रस्त्यावर अश्ा सार्वजनिक ठिकाणी 
मोठया संख्येने येऊन गर्दी न करता सोशल डिस्टन्सींग (सामाजिक अंतर) राहील तसेच मास्क 
व सॅनिटायझरचा वापर होईल याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. 

३. विशेषतः मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया, मरीन लाईन्स, गिरगाव चौपाटी, जुहू चौपाटीसह 
राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये देखील अनेक ठिकाणी नागरिकांची गर्दी होत असते त्या दृष्टीने 
कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता नागरिकांनी आरोग्याच्या दृष्टीने काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर ६० वर्षावरील नागरिकांनी व दहा वर्षाखालील मुलांनी सुरक्षिततेच्या व 

आरोग्याच्या दृष्टीने SAA घराबाहेर जाणे टाळावे. 
. नववर्षाच्या स्वागताच्या निमित्ताने कोणत्याही प्रकारे धार्मिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन 
करू नये तसेच मिरवणुका काढण्यात येऊ नयेत. 


Co 
«> 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी- १२२०/प्र.क्र.२५१/विशा-१ ब 


६. नूतन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी बहुसंख्य नागरिक धार्मिक स्थळी जात असतात. अशावेळी त्या 
ठिकाणी एकाच वेळी गर्दी न करता सोशल डिस्टन्सींगचे पाळन करावे. तसेच संबंधितांनी 
आरोग्य व स्वच्छतेच्या दृष्टीकोनातून योग्य त्या खबरदारीच्या उपाययोजना कराव्यात. 

७. फटाक्यांची आतिषबाजी करण्यात येऊ नये. ध्वनीप्रदूषणाच्या अनुषंगाने नियमांचे काटेकोरपणे 
पालन व्हावे. 

८. कोविड-१९ या विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, 
पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महानगरपालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन 
यांनी विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे. 

९. तसेच या परिपत्रकानंतर ३१ डिसेंबर, २०२० व नूतन वर्ष सुरु होण्याच्या मधल्या कालावधीत 
काही सूचना नव्याने प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे. 


सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२८१२५९०४९८२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कि Digitally signed by Sanjay Dagadu Khedekar 
a 1] ठे y a g a Uu DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=a53701d2758331055dd3c46d615f8367912b1c64c 
ji jlekar 


Khedekar 0 11. वकतीही 
(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


प्रत माहिती तथा आवश्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
८. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सर्व मा. महापौर, महानगर पालिका. 
१२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी- १२२०/प्र.क्र.२५१/विशा-१ब 


१३. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१६. सचिव व महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७. सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका. 

१८. सर्व पोळीस आयुक्त. 

१९. सर्व जिल्हाधिकारी. 

२०. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

२१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

२२. निवडनस्ती. 


«> 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


